मंत्रिमंडळात समावेश झालेल्या मा. उप 
मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री महोदयांना 
कार्यालयीन दालनांचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१४६/२०१९/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०२ जानेवारी, २०२० 
प्रस्तावना :- 


दिनांक ३०.१२.२०१९ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. सदर मंत्रिमंडळ 
विस्तारामध्ये मा. उप मुख्यमंत्री म्हणून श्री. अजित पवार यांनी शहापथ घेतली असून, २५ मा. मंत्री व १० मा. राज्यमंत्री 
महोदयांचा VAT करण्यात आलेला आहे. सद्य:स्थितीत मंत्रालय मुख्य व विस्तार इमारतीमध्ये मा. उप 
मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री महोदयांना उपलब्ध असलेली दालने वाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
याअनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


मंत्रिमंडळात समावेश झालेले मा. उप मुख्यमंत्री, २५ मा. मंत्री व ४ मा. राज्यमंत्री महोदयांना सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र-अ मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे मंत्रालय व मंत्रालय विस्तार या इमारतीमध्ये 
कार्यालयीन दालनांचे वाटप करण्यात येत आहे. तसेच, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-ब मधील ६ मा. राज्यमंत्री 
महोदयांना मंत्रालय इमारतीमध्ये कार्यालयीन दालने उपलब्ध होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात दालन व कार्यालय 
कार्यान्वित करण्याकरिता विधान भवन, मुंबई येथे जागा उपलब्ध करुन देणेबाबत महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधान भवन, मुंबई यांना विनंती करण्यात येत आहे. 
३. सदरहू शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००१०२११०४३६१६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


° ° Digitally signed by Sunita Krishna Jadhav 
Sunita Krishna — xeresrorrsinanosnes ox cows 
Ta, 
Jadhav 1... गणी 
(सु.कृ.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधान परिषद व संसद सदस्य 
२. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१४६/२०१९/२२ 


७. सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/ का.२१(अ)/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. सर्व मंत्राळयीन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

११. सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, मुंबई-०१. 
१४. उप अभियंता, दक्षिण उप विभाग, सा.बां.वि., मंत्रालय आवार, मुंबई. 

१५. उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि, मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय-३२. 

१६. अग्निशमन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७. दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि, मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 
१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१४६/२०१९/२२ 


विवरणपत्र-अ 


मा.मंत्री महोदयांना कार्यालयीन दालन वाटपाचा तक्‍ता 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१४६/२०१९/२२, दि. ०२ जानेवारी, २०२० चे सहपत्र. 


अ.क्र मा.मंत्री / राज्यमंत्री महोदयांचे नाव वाटप दालन 
१ | श्री.अजित अनंतराव पवार, मा.उप मुख्यमंत्री ६वा मजला, मुख्य (उत्तर बाजू) 
२ श्री.अशोक शंकरराव चव्हाण, मा.मंत्री २०५ ते २०७ विस्तार 
3 श्री.दिलीप दत्तात्रय वळसे-पाटील, मा.मंत्री ५०७ विस्तार 
४ | श्री.अनिल वसंतराव देशमुख, मा.मंत्री १०१ मुख्य 
५ | डॉ.राजेंद्र भास्करराव शिंगणे, मा.मंत्री १०३ मुख्य 
६ | श्री.राजेश अंकुझाराव टोपे, मा.मंत्री ४०३ मुख्य 
७ | श्री.नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक, मा.मंत्री २०३ मुख्य 
८ _  श्री.हसन मियालाल मुश्रीफ, मा.मंत्री ३०२ मुख्य 
९ | श्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाड, मा.मंत्री ३०३ मुख्य 
१० | श्री.जितेंद्र सतिश आव्हाड, मा.मंत्री २०१,२०२,२१२ विस्तार 
99 श्री.सुनिल छत्रपाल केदार, मा.मंत्री २०१ मुख्य 
१२ | श्री.विजय वडेट्टीवार, मा.मंत्री ३०१ मुख्य 
93. श्री.अमित विलासराव देशमुख, मा.मंत्री ४०१ मुख्य 
१४ | श्री.उदय रविंद्र सामंत, मा.मंत्री ५०१ मुख्य 
१५  श्री.दादाजी दगडू भुसे, मा.मंत्री ४०७ विस्तार 
१६ श्री.संजय दुलिचंद राठोड, मा.मंत्री ६०१ विस्तार 
१७  श्री.गुलाबराव रघुनाथ पाटील, मा.मंत्री तळमजला (१ मुख्य 
१८ | अँड. के.सी.पाडवी, मा.मंत्री ५०२ विस्तार 
१९  श्री.संदिपानराव आसाराम YAR, मा.मंत्री ३१६ विस्तार 
२० | श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पांडुरंग पाटील, २४१ विस्तार 
मा.मंत्री 
२१ | अँड.अनिल दत्तात्रय परब, मा.मंत्री ५०३ मुख्य 
२२ | श्री.अस्लम रमजान अली शेख, मा.मंत्री ४०२ विस्तार 
२३ | अँड. यशोमती ठाकूर (सोनावणे), मा.मंत्री ५४० विस्तार 
२४  श्री.शंकरराव यशवंतराव गडाख, मा.मंत्री ११५ व ११७ विस्तार 
२५ । श्री.धनंजय पंडीतराव मुंडे, मा.मंत्री १०२ मुख्य 
२६ । श्री.आदित्य उध्दव ठाकरे, मा.मंत्री ७१७ मुख्य 
२७ | श्री.अब्दुल नबी सत्तार, मा.राज्यमंत्री ३४० विस्तार 
२८ | श्री.सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील, मा.राज्यमंत्री १३९ विस्तार 
२९ | डॉ.विश्वजीत पतंगराव कदम, मा.राज्यमंत्री ७०३,७०४ विस्तार 
३० | श्रीमती अदिती सुनिल तटकरे, मा.राज्यमंत्री तळमजला (२) मुख्य 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१४६/२०१९/२२ 
विवरणपत्र-ब 
विधान भवन, मुंबई येथे कार्यालयीन दालन वाटप करावयाच्या मा.राज्यमंत्री महोदयांच्या नावाची यादी 


शासन निर्णय क्र.शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१४६/२०१९/२२, दि. ०२ जानेवारी, २०२० चे सहपत्र. 


अ.क्र मा.मंत्री / राज्यमंत्री महोदयांचे नाव वाटप दालन 
किड श्री.शंभुराज शिवाजीराव देसाई, मा.राज्यमंत्री विधानभवन 
२ | श्री. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू बाबाराव कडू, मा.राज्यमंत्री विधानभवन 
3 श्री.दत्तात्रय विठोबा भरणे, मा. राज्यमंत्री विधानभवन 
४ श्री.राजेंद्र श्‍यामगोडा पाटील (यड्रावकर), मा.राज्यमंत्री विधानभवन 
५ | श्री.संजय बाबुराव बनसोडे, मा.राज्यमंत्री विधानभवन 
६  श्री.प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे, मा.राज्यमंत्री विधानभवन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


